मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.६०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 

दि. ०६ एप्रिल, २०२२. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८ ऑगस्ट, २०२२. 

3) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे दि. १० ऑगस्ट, 
२०२२ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई यांचे दि. १० ऑगस्ट, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे यांचे दि. ०१ ऑगस्ट, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद यांचे दि. २६ जुले, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नागपूर यांचे दि. ०२ सप्टेंबर, २०२२ 
रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई, अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई / पुणे / औरंगाबाद / नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदांना दि. ०१ मार्च, २०२२ ते ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई, 
अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ७६१ पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५ पदे अशा 
एकूण Cog पदांना सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या 
अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या 
वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, ००१ - 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.६०/प्रशासन-१ 


संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - सार्वजनिक 
बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, are निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१११४५६३८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram एप का, 


30006९-400032, st=Mahara 
€९13274०320९269९06०25, 


D h serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570c 
7) a aa) a fdf5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.03 11:17:30 +05'30° 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई 
२) अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नवी मुबंई / पुणे / औरंगाबाद/ नागपूर. 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
3) कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नवी मुबंई / पुणे / औरंगाबाद/ नागपूर. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन प्रशासन-१, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.६०/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.३१/०८/२०२२  । दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ ee 
2 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | 2 03)/2628 
* | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पत 
क्र. स्थायी पती वयानी आवारे आत्या. गदग पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये याया प 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : a 
संख्या 
१ २ : 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय ०६ शिंका a of 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, ४७ aa i ४७ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ | अधौक्षक अभियंता, ७१९ | शशि ७१ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 
४ | अधोक्षक अभियंता, १४९ शिंग a १४९ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 
Q धोक्षक अभियंता, १२८ ne naa १२८ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
एकूण CO | lo | lo CO 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत | दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ a 
e yeas देण्यात | पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत ARGS 2 
"| कार्यालयाचे नाव आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या पर्यंत 
क्र. pel ere eae eee तात पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ae व 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : ae 
संख्या 
१ R 3 4 & 
१ | मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय शिश 10 शिंग 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, २०६ [| 1 * | २०६ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नवी मुंबई 
३ | अधोक्षक अभियंता, ay 1 | ay 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 
४ | अधोक्षक अभियंता, aa na na aa 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ०१ शिंग a ०१ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
'एकूण ३५१ 16 |6| ३५१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.६०/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ क 
ग पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत WRITS | 4>.-21:21402: 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ae 
क्र. तती चा विद्या ताम वसन. पती पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Leer seit 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट १ a 
संख्या 
१ २ : 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय ॥_. | Le | | 1_-_| 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ | अधोक्षक अभियंता, ०५ Zz शिक ou 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नबी मुंबई 
3 ।|अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय ow LI शिळ ox 
महामार्ग मंडळ, पुणे 
४ ।अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय का ae >) a 
महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 
५. ।अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रोय a शिका a ae 
महामार्ग मंडळ, नागपूर 
एकूण ०९ po pF 0____| ०९ 
विवरणपत्र (४) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
क — दि.०१/०९/२०२२ 
ळी कीव दि.३१/०८/२० दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत | पासून 
अ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ 
a कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या a oe ae — 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये पे. eee मु पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. SOS | शश 
संख्या 
१ २ 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय ae i. od शिळ 
महामार्ग), नवी मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, ३३ शिंगी १९ २२ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नबी मुंबई 
३ | अधोक्षक अभियंता, १५ a ०३ १२ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
पुणे 
४ | अधौक्षक अभियंता, ११ शिंगी शिश ११ 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद 
Q धीक्षक अभियंता, | शि | शि 
राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर 
'एकूण ५९ fF oe Qv ४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


